महाराष्ट्र शासन 


बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि 
ब्रैकवॉटर (पश्चजळ) विकास (3049 
०७६८) या योजनेसाठी सन २०१८-१९ 
मध्ये अर्थसंकल्पीत निधीपैकी रू.६.५८ 
कोटी इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८१८/प्र.क्र.१४३/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक :- ०१ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/मुकाअ/अभि/निधी वितरण प्रस्ताव/२०१८- 


१९/४५४ दि.१४.०८.२०१८, 


दि.२४.०१.२०१९ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि 
ब्रैकवॉटर (पश्चजळ) विकास” या योजनेकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित 


२. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/ळलेखा/अर्थ/उपयोगीता प्रमाणपत्र/६६३ 


करण्यात आलेल्या रु.१०.०० कोटी इतक्या रकमेपैकी रु.६.५८ कोटी (रुपये सहा कोटी अठ्ठावण्ण लक्षो 
इतका निधी खालील कामांसाठी खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 


यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । कामाचे नाव अंदाजपत्रकिय | सन २०१८- । प्रशासकिय 
क्र किंमत (रक्कम । १९ करीता मान्यता 
कोटीत) आवश्‍यक 
निधी 
| वरवडे, ता.जि.रत्नागिरी येथील कस्टम | २.५८ कोटी | २.५८ कोटी | प्रशासकिय 
हाऊस ते दिपस्तंभा जवळील रस्त्याचे मान्यता प्राप्त 
डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे 
२ ।आगरदांडा, ता.मुरूड, जि.रायगड येथे | ८.००कोटी | ४.०० कोटी | प्रशासकिय 
रो-रो जेट्ठीकरीता जोडरस्ता तयार मान्यता प्राप्त 
करणे 
एकुण १०.५८ कोटी । ६.५८ कोटी 
२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 


मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८१८/प्र.क्र.१४३/बंदरे-२ 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. ३०५१- बंदरे व दिपगृहे, (८०) 
सर्वसाधारण, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम 
बोर्डास) सहायक अनुदान, (०१)(०८) बंदरापर्यंत रस्ते/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजळल) विकास 
(योजनांतर्गत) (३०५१ ०७६८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील. 
५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील 
अ.क्र.८ मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डास अदा करण्यात आलेल्या रू.१९.२० कोटी निधीपैकी रू.१५.९३ कोटी निधी खर्च 
केल्याचे उपयोगीता प्रमाणपत्र संदर्भाधीन दि.२४.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने 
सादर केलेले आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०२०२१५३८०१९५२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Ashok Hanmanlu ५०४५४ 


A.20=2bd0dc6138e4f3c9997616b47f0dc918cd47 15f466afd06 


23c843397ffc06a09, 


D mM [ rialNumber=2cc45c1c1 345a8b6ffl e9fdbd2d12¢6527f6d070c05 
l yy W b708bcc57b79b7ef3a95d, 


Di 2019.02.02 15:39:29 +05'30' 


(अ. ह. दमय्यावार ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


